बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव, 
शेगाव व नांदुरा तालुक्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -१८ जुले, २०२३ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र. का-२(२)/रस्ते दर्जोन्नती-बुलडाणा/२०२३/२९००, दिनांक १६/०६/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव, शेगांव व नांदुरा तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर व मागणी विचारात 
घेता, सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगांव, शेगाव व नांदुरा तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग, 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी) 

१. रा.मा.२७२ वडाळी, वसाडी बु., | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २५/२०० | २५.२००  । राज्यमार्ग 
ज्ञानगंगापूर, पिंपळगांव राजा | मार्ग-१३ २५.२०० कि.मी. कि.मी. । क्रमांक-४६८ 
)पोचमार्गासह(, भाळेगांव, ढोपरगांव, 
काळेगांव ते राममा-७५३ ई ला जोडणारा 
रस्ता. )ता .नांदुरा/खामगांव( 

२. जवळा पळसखेडा (राममा-१६१जी), | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ६/६०० | २७.६००  । राज्यमार्ग 


महागाव, गव्हाण फाटा, कोलोरी ते राममा- | मार्ग-७१ चा भाग | ६.६०० कि.मी. कि.मी. क्रमांक-४६९ 
५३ अंबिकापूर, चितोडा, पळशी बु. | (ता. शेगाव) 
कदमापूर, लोणीगुरव, शहापूर, रामा-२७४ | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २१/०० 
ला जोडणारा रस्ता.(ता.शोगाव/खामगांव) ।मार्ग-५९ चा भाग | २१.०० कि.मी. 

(ता. खामगांव) 


एकूण ५२.८०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.८०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३९०५.३९० + 
२८.२५०) म्हणजेच ३९३३.६४० कि.मी. इतकी होईल. प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
५२.८०० कि.मी. घट होवून प्रमुख जिल्हा मार्गाची एकूण लांबी (२७८०.९५०-५२.८००) म्हणजेच 
२७२८.१५० कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७१८१५४६०१९११८ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 

GANPAT 


SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा,) 

Wd :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


